वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता 
दिल्यानुसार वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाची नवीन 
संस्था सुरु करण्यास झासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१९१/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जून, २०१९ 


वाचा :- 9) वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.CA/4/Academic- 
APP/N/MH/2098/9899-MH49&, दि.१९ जून, २०१९ 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/ 
मान्यता/२०१९/६, दि.२१ जून, २०१९. 


प्रस्तावना : 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे मान्यतेस अनुसरुन शौक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
वास्तुशासत्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत 
संचालकांनी संदर्भाधीन पत्राव्दारे प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यास शासन मान्यता 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


area निर्णय : 


वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली या शिखर संस्थेने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० करीता 
राज्यात वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था सुरु करण्यास दिलेली मान्यता विचारात 
घेऊन खालील तक्त्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नवीन संस्थेस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | महाविद्यालयाचे नाव व पत्ता अभ्यासक्रम । प्रवेश क्षमता 
7 राजश्री फाऊंडेशनचे डॉ. जे.जे. मगदुम कॉलेज | वास्तुशास्त्र । vo 

ऑफ आर्किटेक्चर, गट नं.११८, शिरोळ कोल्हापूर | पदवी 
बायपास रोड, जयसिंगपूर संभाजीपूर, ता.शिरोळ, 
जि. कोल्हापूर. 


अटी व शर्ती:- 

१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. सदर 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता वरीलप्रमाणे राहील. 

३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व अटी 
व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित कागदपत्रांची 
आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


प्रति, 
१) 
2) 
3) 
8) 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१९१/तांशि-४ 


४) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ 
अधिनियम, १९९४ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आवर्यक राहील. 

५) संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन 
इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

६) सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या Waar 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

७) शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहान ऑफ Hier 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

८) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे 
तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल 

९) संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथाळयात विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वास्तुकला परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, 
वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

qo) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 


२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


3: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र.२०१९०६२६१४५८४६३२०८ असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY AUDUMBAR ०५०० senna 


१८7638९7०2, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


‘ialNumber=fcf7 172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1d35a1ca975955 
D ) H A R U R KA R 'b9193f3f800, HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
Date: 2019.06.29 14:53:24 +05'30' 
(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
>] 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, पुणे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१९१/तांशि-४ 


५) अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

६) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक),भारत सरकार,मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग),नवी दिल्ली. 

७ विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्श्युरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

८) निवड नस्ती / तांशि-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


